सह/उप सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या- सन २०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३२१/प्र.क्र.५२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 
आदेश 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) अनुसार खालील मंत्रालयीन संवर्गातील अ.क्र.१ ते 


१५ येथे नमूद केलेल्या तसेच कलम ४(४) व ४(५) नुसार अ.क्र.१६ ते २६ येथे नमूद केलेल्या सह/उप सचिवांची बदली 


करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
१ | २ ३ ॥ 7 ee 
१ | श्री.अ.ना.वळवी, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग 
२ । श्री.टि.वा.करपते, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
3 श्रीमती सरिता रि.बांदेकर-देशामुख, । सामान्य प्रशासन विभाग कृषिव पदुम विभाग 
उप सचिव 
४ । श्री.का.गो.वळवी, उप सचिव सहकार, पणन व garry । ग्रामविकास विभाग 
विभाग 
५ | श्री.सु.कि.गावडे, सह सचिव महसूल व वन विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
६ | श्री.सु.ना.शिदे, सह सचिव आदिवासी विकास विभाग नगर विकास विभाग 
७ | श्री.सं.द.सुर्यवंशरी, सह सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
८ | MASS, सह सचिव उद्योग, ऊर्जा व कामगार महसूल व वन विभाग 
विभाग 
Q श्री.स.का.जोधळे, सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
१० | श्री.सु.सं.धपाटे, सह सचिव कृषि व पदुम विभाग गृह विभाग 
११ | श्री.यु.ब.अजेटराव, उप सचिव गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१२ । श्री.प्र.का.साबळे, सह सचिव गृह विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३ । श्री.के.अ.गायकवाड, सह सचिव गृह विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
१४ | श्री.प्रज.साजणीकर, सह सचिव जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१५ | श्री.ल.गो.ढोके, सह सचिव आदिवासी विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१६ | श्री.नि.भा.खेडकर,उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग | नियोजन विभाग 
१७ | श्री.वि.फ.वसावे, उप सचिव नियोजन विभाग आदिवासी विकास विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः उसब-१३२१/प्र.क्र.५२/का.१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
१ | २ ३ शिक गा 
१८ | श्रीमती रोहिणी स.भालेकर, सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
सह सचिव 
१९ | श्री.श्री.द.यादव, सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग महसूल व वन विभाग 
२० | श्री.सं.द कमलाकर, उप सचिव वैद्यकीय शिक्षण व औषधी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
द्रव्ये विभाग विभाग 
२१ | श्रीमती विद्या रा.हम्पय्या, नियोजन विभाग नगर विकास विभाग 
उप सचिव 
२२ | श्रीमती चारूशीला दे.चौधरी, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | नियोजन विभाग 
उप सचिव 
23 | श्री.वि.रा.ठाकूर, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग महिला व बालविकास विभाग 
२४ | श्री.अ.ए.कुलकणी, सह सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग | | गृह विभाग 
२५ | श्री.रा.वि.कुलकर्णी, सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग 
२६ | श्री.म.रा.शेळके, उप सचिव मृद व जलसंधारण विभाग आदिवासी विकास विभाग 


२. 


वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुढील सूचनांचे सर्व 


संबंधित विभागांनी कटाक्षाने पालन करावे. 


३. 


(१) बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या संबंधित विभागाने पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची प्रतिक्षा न करता त्या 


विभागातील अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


(२) अधिकारी बदलीच्या आदेझानुसार अन्य विभागातून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी विभागात 


आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब हजर करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे सक्तीचा 


प्रतिक्षाकाळ मंजूर करण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाला जबाबदार धरण्यात येईल. 


(३) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 


आणल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


(४) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे माहे सप्टेंबर,२०२१ पासूनचे वेतन 


कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन संबंधित अधिकारी 


बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन 
विभागास सादर करावा. 


मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार बदलीनंतरच्या 


प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दि.२३.०५.२०१६ अन्वये 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रूजू झालेल्या सह/उप सचिवांना बदलीनंतरचे 


प्रशिक्षण संबंधित विभागांनी आयोजित करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः उसब-१३२१/प्र.क्र.५२/का.१४ 


४. बदली झालेल्या सह/उप सचिवांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच बदली 


झालेल्या सह/उप सचिवांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर पदस्थापना दिलेल्या विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


द. सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८४९१००६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ja0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f0a25b7069 


81582, 
serialNumber=e146a6ddc8fb668 1 d49a5099661d41639da6c568419f071bb9cdfd 
8a2e08058c, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2021.09.01 18:49:39 +05'30' 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

3) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

५) सह / उप सचिव (आस्था.), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

६) संबंधित अधिकारी विभागामार्फत 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
९) निवड नस्ती का.१४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


